सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .३२ ] 


सोमवार , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ : अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


अधिसूचना .... 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


धर्मादाय विभाग 


वाचा:- १ ) नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर 

साहिब बोर्ड अधिनियम १ ९ ५६ चे कलम ६ (१ )( २ ) 


२ ) नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर 
साहिब बोर्ड निवडणूक नियम १९ ६३ चे नियम 


जा.क्रं .२०१८/ धर्मादाय/ गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक /सिआर- १२. 
ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय 
मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक :-जीयुआर -२०१८/ प्र.क्र .६७/ 
ज -७ ( अ), दिनांक २७ जून २०१८ अन्वये नांदेड शिख गुरुद्वारा 
सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब बोर्डाच्या तीन सदस्य 
निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करुन प्रसिध्द करण्यास 
निम्नस्वाक्षरीतांना निदेश दिल्यानुसार उक्त बोर्डाच्या तीन 
सदस्य निवडणूकीसाठीची अंतिम मतदार यादी या कार्यालयाची 
अधिसूचना जा.क्र .२०१८ /धर्मादाय/ गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक 
सिआर-१२,दिनांक-२२ /११/ २०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे . 


११,१२,१३,१४,१५,२०,४३ , ४५ व ४६ 


३ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रायल 
मुंबई अधिसूचना क्रमांकः- जीयुआर-२०१८ /प्र.क्र .६७/ 
ज -७( अ) , दि .२७ जून २०१८ 


४ ) या कार्यालयाचे समक्रमांकीत पत्र दि .०३/०७/ २०१८ 


५ ) अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दीबाबत या कार्यालयाची 
अधिसूचना जा.क्र .२०१८ /धर्मादाय/ गुरुद्वारा बोर्ड 
निवडणूक /सिआर -१२ दि .२२ /११/ २०१८ 


त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड , नांदेड 
शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब बोर्डाच्या 
तीन सदस्य निवडणूकीसाठी संदर्भात नमूद १ व २ नुसार 
मतदार क्षेत्रातून निवडून द्यावयाच्या तीन सदस्यांचा निवडणूक 
कार्यक्रम खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे. 


औ . भाग - १ - अ ( असा .)- १ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सोमवार , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ : अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


अ.क्र . 


०१ 


०२ 


०३ 


०४ 


०५ 


. 


०६ 


नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळाचे तीन सदस्य निवडणूक २०१८ 

निवडणूक कार्यक्रम 
निवडणूकीचा टप्पा 

टप्पा सुरु करण्याची / संपविण्याची तारीख 
अंतिम मतदार यादीच्या प्रसिध्दीचा दिनांक 

दिनांकः -२२ नोव्हेंबर २०१८ ( गुरुवार ) 
(नियम ११ ) 
निवडणूक कार्यक्रम प्रसिध्दीचा दिनांक 

दिनांक :- २६ नोव्हेंबर २०१८ ( सोमवार ) 
( नियम १२ ) 
नामनिर्देशन पत्र देणे , नामनिर्देशन पत्र 

दिनांक :- २६ नोव्हेंबर २०१८ ( सोमवार ) ते 
दाखल करण्याचा कालावधी, वेळ व ठिकाण 

दिनांक :-०१ डिसेंबर २०१८ ( शनिवार ) 
( नियम १३ ( १ ) ) 

वेळ :- सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत 
स्थळ:- उपजिल्हाधिकारी ( सामान्य ), यांचे दालन , 

दुसरा मजला , जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा शेवटचा 

दिनांक :- ०१ डिसेंबर २०१८ ( शनिवार ) 
दिनांक , वेळ व ठिकाण 

वेळ:- सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत 
(नियम १३ ( १)) 

स्थळ: - उपजिल्हाधिकारी ( सामान्य ), यांचे दालन , 

दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 
नामनिर्देशन पत्र छाननीचा दिनांक , वेळ व 

दिनांक :- ०३ डिसेंबर २०१८ ( सोमवार ) 
ठिकाण ( नियम १३( २ )) 

वेळ : - सकाळी ११.०० वाजल्यापासून 

स्थळ : - बचत भवन , जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 
वैध नामनिर्देशन पत्राची सूची प्रसिध्द करण्याचा 

दिनांक :- ०३ डिसेंबर २०१८ ( सोमवार ) 
दिनांक , वेळ व ठिकाण (नियम २० ( ३ )) 

वेळ : - छाननी संपल्यानंतर लगेचच 

स्थळ:- बचत भवन , जिल्हाधिकरी कार्यालय , नांदेड 
उमेदवारी मागे घेण्याचा शेवटचा दिनांक , 

दिनांक :- ०६ डिसेंबर २०१८ ( गुरुवार ) 
वेळ व ठिकाण (नियम १४ ) 

वेळ :- दुपारी ३.०० पर्यंत 

स्थळ :- जिल्हाधिकरी कार्यालय , नांदेड 
निवडणूक लढविण्या - या उमेदवारांची यादी 

दिनांकः-०६ डिसेंबर २०१८ ( शुक्रवार ) 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक , वेळ व ठिकाण 

वेळ :- दुपारी ३.०० नंतर 
(नियम २२ ( १ )) 

स्थळ:- जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक , 

दिनांक :- ०६ डिसेंबर २०१८ ( शुक्रवार ) 
वेळ व ठिकाण 

वेळ: - दुपारी ३.०० नंतर 

स्थळ:- बचत भवन , जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 
आवश्यक असल्यास मतदान घेण्यासाठी 

दिनांकः-२८ डिसेंबर २०१८ ( शुक्रवार ) 
दिनांक , वेळ व ठिकाण (नियम १५) 

वेळ :- सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत 

स्थळ:- संबंधित मतदान केंद्रावर 
मतमोजणीचा दिनांक , वेळ व ठिकाण 

दिनांक : - २९ डिसेंबर २०१८ ( शनिवार ) 
( नियम ४३ ) 

वेळ:- सकाळी ९ .०० वाजेपासून 

स्थळ:- संबंधित मतमोजणीकेंद्रावर 
मतमोजणी संकलन व निकाल घोषित 

दिनांक:- ३१ डिसेंबर २०१८ ( सोमवार ) 
करणेचा दिनांक , वेळ व ठिकाण 

वेळ :- सकाळी ११.०० वाजता 
(नियम ४६ ) 

स्थळ:- बचत भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 

( अरूण डोंगरे , भा.प्र.से.) 
२६ नोव्हेंबर २०१८ 

निवडणूक निर्णय अधिकारी, नांदेड 
शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलगर 
साहिब मंडळ निवडणूक २०१८ तथा जिल्हाधिकारी , नांदेड 


०७ 


०८ 


० ९ 


१० 


११ 


१२ 


नांदेड , 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री. अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


